हंगाम २०१८-१९ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी 
योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या 
धानाची भरडाई करण्याकरता केंद्र शासनाचे भरडाई 
दराव्यतिरिकक्‍्त अतिरिक्त ₹.३०/- एवढा दर राज्य 
शासनाकडून मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - २६१९/प्र.क्र.२/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०१८ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक:- धानभ-१२१८/प्र. क्र.२०४ /नापु-२९ दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना - 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा 
कमी किंमतीने ( डिस्ट्रेस सेल ) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्य 
शासनाने नियुक्‍त केलेल्या अभिकर्ता संस्थांमार्फत (बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग 
HSM, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक) राज्यात 
UHV. (Fair average quality) दर्जाच्या धान व भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते. वरील योजनेंतर्गत 
खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांमार्फत मिलर्सकडून करुन घेऊन प्राप्त होणारा सी.एम.आर. 
(Custom milled rice) ( कच्चा तांदूळ ) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने 
“धान” या धान्यासाठी राज्यात “विकेंद्रीत खरेदी योजना” (OCPS) लागू करणेबाबत केळेली शिफारस 
विचारात घेऊन हंगाम २०१६-१७ पासून विकेंद्रीत खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय राज्य 
शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 


सदर योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाने रु.१०/- 
Wifes इतका भरडाई दर जाहीर केला आहे. राज्यातील धान भरडाई करणाऱ्या गिरणीमालकांना 
सदरच्या दराने भरडाई करणे परवडत नसल्याने इतर काही राज्यांप्रमाणेच राज्यातही केंद्र शासनाने जाहीर 
केलेल्या भरडाई दरापेक्षा अधिकचा दर राज्य झासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी राज्यातील 
लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. सदर बाब विचारात घेऊन सन २०१८-१९ या पणन हंगामाकरिता केंद्र 
शासनाने जाहीर केलेल्या भरडाई दराव्यतिरिकक्‍्त अधिकचा भरडाई दर जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

हंगाम २०१८-१९ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत 
अभिकर्ता संस्थेमार्फत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्याकरता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या भरडाई 
दराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून अतिरिक्‍त भरडाई दर मंजूर करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - २६१९/प्र.क्र.२/ना.पु.२९ 


१) हंगाम २०१८-१९ या हंगामामध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी 
योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने रु.१०/- प्रति क्विटल इतक्या 
मंजूर केलेल्या भरडाई दराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून रु.३०/- प्रति क्विंटल (कच्च्या 
तांदुळासाठी) इतका वाढीव दर असे एकूण रु.४०/- प्रति क्विटल इतक्या वाढीव भरडाई दरास 
याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२) हंगाम २०१८-१९ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी होणाऱ्या रु.२६.१० कोटी इतक्या 
वरील वाढीव भरडाई दराच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) प्रस्तुतचा खर्च प्रचलित पध्दतीनुसार या विभागाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातून (PLA) भागवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रु. २६.१० कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करुन वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयाद्वारे वित्त विभागाकडून या विभागाच्या 
स्वीय प्रपंजी लेख्यात उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६२९/व्यय-१० दि.२६.८.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१२११२६४४६७०६ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Satish Shridhar Sup 
Satish G f Maharashtra, ou=Food and Civil 
Supply, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=f7773 10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1 b2cb5b 
73b75bab952ca0621 
INumber=ae91c22a99adbafeb91e1 127b17cef54d9c48672 
h | | h a | "1 e dc90ac9562ba7f619961cbbb, cn=Satish Shridhi 
Date: 2019.12.12 11:30:06 +05'30 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - २६१९/प्र.क्र.२/ना.पु.२९ 


११. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१३. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१५. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१६. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- ४०० ००९, 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेड गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 
१९. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२०. नियंत्रक (शिधावाटप) व संचाळक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 
२१. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२२. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 
२३. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
२४. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 
२५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
२६. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
२७. सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई, 
२८.सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व 
मुंबई-४०० ०६६. 
२९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 
३०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालळय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 
३१. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 
३२.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 
३३. निवड नस्ती (नापु-२९). 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


